शै.व. २०१९-२० मध्ये अंतिम मान्यता 
देण्यात आलेल्या महाविद्यालयातील 
अभ्यासक्रमामध्ये दुरुस्ती 


करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांक : मान्यता-२०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जून, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन आदेश क्र. मान्यता-२०१९/(१३३/१९)/मशि-४, दि. १५ जून, २०१९ 


शुध्दीपत्र 


संदर्भाकीत शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील अकृषी 


विद्यापीठांतर्गत नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशामध्ये 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव अंतर्गत खाळील तक्त्यात नमूद 
महाविद्यालयामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेमधील विज्ञान-बी.टेक (कॉस्मेटीक टेक्नॉलॉजी) (सर्व 
विषय अनिवार्य) असा अभ्यासक्रम विद्यापीठाकडून प्रस्तावित करण्यात आला व त्यास मान्यता देण्यात 
आली. तथापि, बी.टेक ही पदवी पारंपारीक नसून व्यावसायिक (अभियांत्रीकी) अभ्यासक्रमाची 
असल्याने त्यास पारंपारिक अभ्यासक्रमांतर्गत मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे टंकलेखनाची चूक 


खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ प्रमाणे दुरुस्त करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | संस्था/महाविद्याल- प्रस्ताव दुरुस्ती 
याचे नाव 
१.7) २ ३ ४ 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
| श्रमसाधना बॉम्बे | नवीन महाविद्यालय | २. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 
ट्र्स्ट संचलित | (अंतिम मान्यता) बी.एस्सी. 
कला, वाणिज्य व (कॉम्प्युटर सायन्स, मायक्रोबायोलॉजी, 
विज्ञान मॅथेमॅटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, 
महाविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स, जियोग्राफी, बी.टेक. 
बांभोरी, ता. (कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी) (सर्व अनिवार्य विषय) 
धरणगाव, जि. ऐवजी 
जळगाव. २. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 


बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स, मायक्रोबायोलॉजी, 
मॅथेमॅटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, 
इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स, जियोग्राफी 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


हे, शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१९१२१०२८१८०८ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray 
Vasantrao kharke ह 


e183be: 
Date: 2019.06.19 12:08:13 +05'30" 


(द. व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


00bebSed37ae09d78fff05921827123426ec3 
979d, cn=Dattatray Vasantrao kharke 


प्रत, 

. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. सहसंचालक,उच्च शिक्षण, जळगाव 

४. संबंधित संस्था (संबंधित विद्यापीठामार्फत) 

५. निवड नस्ती (मरि-४). 


Bie) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


